“उद्योग सहसंचालक (गट-अ)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२११८/४८/प्र.क्र.२८/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ एप्रिळ, २०१८ 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११७/८१/प्र.क्र.६/उद्योग-३, दि.२६.०७.२०१७ 

शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११७/८१/प्र.क्र.६/उद्योग-३, दि.१५.०३.२०१८ 

उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./उ.स.सं.(गट-आओ)/ 
२०१८/ओ-३०७, दि.२१.०२.२०१८ 


वाचा:- १ 
२ 


3 
8 


~ 


Se were 


शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग सहसंचालक (गट-आ” या संवर्गातील 
दि.०१.०१.२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली तसेच संदर्भ क्र.३ अन्वये 
सदर ज्येष्ठतासूचीस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले आहे. उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार या संवर्गात दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीत पात्र अधिकाऱ्यांची 
नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती झालेली नाही. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “उद्योग सहसंचालक 
(Te-3)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
तयार करण्यात आलेली नाही. यास्तव “उद्योग सहसंचालक (गट-आ)” या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “प्रपत्र अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल 
करण्यात येईल. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०४१७५५२७७९१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Namdeo 1.71 
Kondiba ee, 
Bhosale a 
(डॉ.ना.कों.भोसले ) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रति, 


१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२१९८/४८/प्र.क्र.२८/उद्योग-३, दि. ४ एप्रिल, २०१८ सोबतचे WoT “a” 


उद्योग संचालनालयातील “उद्योग सह संचालक (गट- अ)” या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम (1191) ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता हि प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमाक (नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित | दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे | ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
( वैध / अवेध ) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 
|e | २ 3 v & द | oe | ८ ९ | | ee 
g १ श्री.गि.श्री.उमप इ.मा.ब. २८.०६.१९५८ | २२.०८.१९९१ पदोन्नती १२.०८.२०१५ | ३०.०६.२०१६ बी.ई. शासन निर्णय दि.१७.०९.२०११ अन्वये 
(वैध ) एम.टेक.  |उद्योग सह संचालक पदावर पदोन्नती. 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१३/९२६/ 
प्र.क्र.१७४/उद्योग-३, दि.१२.०८.२०१५ 
अन्वये अतिरिक्‍त उद्योग संचालक 
(गट-अ) या पदावर पदोन्नती. 
दि.०१.२.२०१६ (म.पू.)पासून स्वेच्छा सेवानिवृत. 
र 2 ।श्री.वि.क.जैन खुला ०१.१२.१९६० | ३१.१०.१९९० पदोन्नती २०.०४.२०१६ | ३०.११.२०१८ wae  |शासन निर्णय दि.१७.०९.२०११ अन्वये 
(केमिकल | उद्योग सह संचालक पदावर पदोन्नती. 
इंजिनिअरिंग) 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०१५/७४१/ 
प्र.क्र.१४२/उद्योग-३, दि.२०.०४.२०१६ 
अन्वये अतिरिक्‍त उद्योग संचालक 
(गट अ) या पदावर तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
३ ३ | श्री.प्र.प्र.दाबेराव अनुसूचित जमाती | २५.०५.१९५८| ३०.११.१९९३ पदोन्नती १७.०९.२०११ | ३१.०५.२०१६ बी.ई. शासन निर्णय दि.१७.०९.२०११ अन्वये 
(aa) (इलेक्ट्रॉनिक्स) | उद्योग सह संचालक पदावर पदोन्नती. 


दिनांक ३१.५.२०१६ रोजी सेवानिवृत्त. 


( ज्येष्ठता हि प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठठा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमाक (नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित | दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे | ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
( वैध / अवेध ) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 
3 v ष्‌ दद | oe | cé | os | | | ee 
¥ ४ | श्री.वि.ल.राजाळे इ.मा.व. ०१.११.१९६२ | ३०.०४.१९९४ पदोन्नती १०.०६.२०१४ | ३१.१०.२०२० | बी.ई. (निर्मिती) ।शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.२३/ 
(वेध) एम.ई. उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
(मेकॅनिकल) ।|उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 

प ५ श्री.शि.वि.पाटील खुला ०५.०५.१९६१| ११.०६.१९८२ पदोन्नती १०.०६.२०१४ | ३१.०५.२०१९ बी.टेक. | शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.३३/ 
प्रशासन (अऑँग्रिकल्चरल |उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
लाभक्षेत्र इंजिनिअरिंग) |उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 

विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इन | तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
कुकडी व मुळा हायड्रोलॉजी 
प्रकल्प, मास्टर ऑफ 
अहमदनगर सायन्स इन 
क-अभियंता हायड्रॉलॉजी. 
पदावर नेमणूक. 
द ६ | श्री.प्र.प.देशमुख खुला १५.०६.१९६१ | ०५.०५.१९९४ पदोन्नती १०.०६.२०१४ | ३०.०६.२०१९ | बी.एस.सी. ।शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.२३/ 
(टेक) | SANT’, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
© ७ ।श्री.स.सं.सुरवसे अनुसूचित जाती । ०५.०१.१९६८ | २५.०९.१९९२ पदोन्नती १०.०६.२०१४ | ३१.०१.२०२६ एम.ई. शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.२३/ 
(वैध) (मेक-डिझाईन) |उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
(विशेष उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
प्राविण्यासह) | तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
एम.बी.ए. 
८ ८  । श्री.शे.गि.राजपूत वि.जा. (अ) ०१.०६.१९६७ | १४.१०.१९९७ पदोन्नती २६.०८.२०१५ | ३१.०५.२०२५ बी.ई. शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
(वेध) मेकॅनिकल |उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
डी.बी.एम. [sat सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
बॉयलर  |तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
प्रोफेशियन्सी 
WSR 
९ ९ | श्री.ब.सू.जोशी खुला ११.०७.१९६३ | २७.०४.१९९४ पदोन्नती २६.०८.२०१५ | ३१.०७.२०२१ बी.ई. शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
(इलेक्ट्रीकल) |उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
एम.ई. उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
(एन्स्ट्रय) | तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 
Ro go | श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी खुला १२.०२.१९६४ | ०२.०५.१९९४ पदोन्नती २६.०८.२०१५ | २८.०२.२०२२ बी.ई. शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
(इलेक्ट्रिकल) |उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 


उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 


अ.क्र. 


ज्येष्ठता 
क्रमाक 


शि 


प्रवर्ग 


जन्मतारीख नियुक्‍ती 


(नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग दिनांक 


बदलला असल्यास 
त्याचा दिनांक) 
( वैध / अवैध ) 


नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने / मर्यादित 
विभागीय परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष) 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक 
अर्हता 


अभिप्राय 


& & 


| oe | 


| | 


ee ee 


खंड दिनांक 


०१.०१.२०९६ ते दिनांक ३१.१२.२०१६ 


११ 


RR 


R 


RR 


श्री.सं.ज.कोरबू 


श्री.अ.र.चांदोरीकर 


अनुसूचित जमाती 
(वेध) 


वि.मा.प्र. 
(वैध ) 


२३.०६.१९६७| १८.०७.१९९३४ 


२९.१०.१९५८ १८.०८.१९८० 


पदोन्नती 


पदोन्नती 


१९.०३.२०१६ 


१९.०३.२०१६ 


३०.०६.२०२५ 


३१.१०.२०१६ 


बी.ई. 
(मेकॅनिकल 
इंजिनिअरिंग) 


विज्ञान पदवी 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२०५/ 
उद्योग-३, दि.२३.०५.२०१२ अन्वये 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी पदावर पदोन्नती. 


शा.नि.क्र.ज्येष्ठता-४५१३/३१२०/प्र.क्र.३७/उ-३, 
दि.३१.०८.२०१३ अन्वये श्री.कोरबू हे 
उ.उ.सं.(तां.) या पदावरील परिविक्षा कालावधी 
विहित कालावधी व संधीमध्ये यशस्वीरित्या 

पूर्ण केल्यामुळे म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली १९८२ मधील परिच्छेद ४ (१) 
अनुसार ज्येष्ठता निश्‍चित करण्यांत 

आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१५/६०९/प्र.क्र.११८/ 
उद्योग-३, दि.१९.०३.२०१६ अन्वये 

उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर तदर्थ 
स्वरुपात पदोन्नती. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२०५/ 
उद्योग-३, दि.२३.०५.२०१२ अन्वये 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी पदावर पदोन्नती. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१५/६०९/प्र.क्र.११८/ 
उद्योग-३, दि.१९.०३.२०१६ अन्वये 

उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर तदर्थ 
स्वरुपात पदोन्नती. 


दिनांक ३१.१०.२०१६ रोजी सेवानिवृत्त 


खंड दिनांक ०१९.०१.२०९७ ते दिनांक ३९.९२.२०१७ 


निरंक 


